RNI No. MAHBIL/2009/35529 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ४३] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३९, २०२०-जानेवारी ६, २०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ [पृष्ठे १० 
किंमत : रुपये ९४.०० 














प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 
Order (U/S 144 OF CRPC -1973) 


No. XI(6)/1134/(6)/2020.— Whereas reports have been received that in the areas under the control 
of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is noticed that flying balloons, high riser crackers, light 
emitting objects, kites etc. are sent up in and around the airspace and also in the approach path of runways 
Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft, in the Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Juhu Aertodrome, Naval Air Station INS Shikra thereby 
endangering the safe operation of aircraft in the said area. 


2. And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders, sending up of 
balloons, use of high riser crackers, usage of light emitting objects, flying of kites and usage of Laser 
Beam illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji 
Maharaj International Airport so that usage of paragliders, balloons, high riser crackers, light emitting 
objects, kites, Laser Beams should not affect aircraft landing, take off and safe Aircraft flying operations 
and that immediate action is necessary for the same ; 


3. Now, therefore I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec. 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 
(Act II of 1974) I/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai’s Order dated 23rd December 1959 u/s 10 
sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby order that, in the 
jurisdiction of Briban Mumbai Police Commissionerate : 


(A) No person shall use paragliders, send up balloons, use high riser crackers, release light 
emitting objects, use fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati 
Shivaji Maharaj International Airport. 


(B) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to 
obstruct landing, take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station. 


4. This order shall come into force with effect from 20th December 2020 and shall be effective fora 
period of 60 days upto 17th February 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code. 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies on the 
Notice Boards of the police stations, Divisional ACSP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices and by affixing 
copies at Tahsil and Ward offices. 


Given under my hand and seal on this the 16th day of the December, 2020. 


CHAITANYA. S. 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, 
Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ३ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. C.P./XI (6)/716(2)/2020, dt. 16th December 2020.— Notwithstanding any orders issued earlier in 
this regard, in order to prevent obstruction, inconvenience, annoyance, danger or damage to public 
1, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me vide section 33, sub-section (7) clause (h) read with sub-section (2) of section 10 of 
the Maharashtra Police Act, 1951, (Mah.XXII of 1951) make the following order:— 


1. No person at any public place in the limits of Brihan Mumbai shall sell, possess, offer, display, 
carry or expose for purpose of sale of any fire crackers/fire works without license granted by the 
Commissioner of Police or any other Police Officer designated by the Commissioner of Police or State 
Government to grant such license. 


2. This order will come in force from 24th December, 2020 and end on 31st January 2021. 
3. Fireworks means explosive specified in firework in clause 7 of Explosive Rules of 1983. 


Given under my hand and seal this 16th December, 2020. 


CHAITANYA. S. 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२ 


डू महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. C.P./XI (6)/717(2)/2020, dt. 16th December 2020.— In exercise of powers conferred upon 
me by clause (u) of sub-section (7) of section 33 read with sub-section (2) of the section 10 of the 
Maharashtra Police Act, 1951, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), 
Brihan Mumbai hereby make the following order viz. 


No persons shall let off or throw any fire crackers/firework or send up any rocket including a 
chidi in or upon any place within a distance of 500 meters beyond the buffer zones of bottling 
plant and the following area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd., Mahul Road, Chembur, Mumbai 400 074 for the period from 24th December, 
2020 to 31st January 2021 (Both days inclusive) 


1. Outside Perimeter area of Bharat Petroleum Corporation Ltd., and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd., Refinery. 


2. Mahul Terminal Area. 

3. Bharat Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area 

4. Hindustan Petroleum Corporation Ltd., BDU Plant Area. 
5. Behind 15 and 50 acres area up to Special Oil Refinery. 


|, further direct that this order shall be promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies thereof 
at prominent public places and by announcing the same on loudspeakers/megaphones. 


Given under my hand and seal this 16th December, 2020. 


CHAITANYA. S. 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ष्‌ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. C.P./XI (6)/L.W./702(11)/2020. WHEREAS, considering necessity for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (7) 
and (2) of section 37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00.01 hours of 21st December 2020 to 24.00 hours on 19th January 
2021. 


(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks 
or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm 
(violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(2) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(3) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile. 


(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 
(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music. 


(6) Delivery of harangues,use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City, offend 
against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/her by any police 
officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/2 feet. 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, — 

(a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced. 
(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed, as if this order had not expired. 


5. | further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available. 


Given under my hand and seal on 16th December, 2020. 


CHAITANYA. S. 
Mumbai. Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, 
Greater Mumbai. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२अ 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 
'पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/१२६/२०२०.-- ज्याअर्थी मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकोय 
पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्‍यता आहे. दिनांक २५ डिसेंबर २०२० रोजी ख्रिश्‍चन बांधवांचा नाताळ हा सण साजरा होणार आहे, दिनांक २९ डिसेंबर २०२० रोजी 


दत्तजयंती साजरी होणार आहे तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० ब ०१ जानेवारी २०२१ रोजी नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात येत असतात. 


ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय) पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमाकं, पो.आ.वा./ अधि.प्रधान/ आदेश/ 
३०/२०२०, दिनांक ०९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व 
(३) चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तन, बसई, माणिकपूर, 


बालीव, नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज 
कंटक ब गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे. 


त्याअथी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त, 
(मुख्यालय) मिरा-भाईंदर, बसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) ब (३) अन्वये जीवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे :-- 


शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकाबयाची उपकरणे किंबा साधने जमा करणे. 

कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

व्यक्तींच्या किंबा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य बाजवणे 


५. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे 


६. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


०८:०० :० : 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागु राहणार नाही. 


“जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे.” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका ब जमावास लागू राहणार नाहीत :-- 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 

प्रेतयात्रा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेऱ्या येथे जमलेले लोक. 

सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 

पोलीस आयुक्‍त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 
सर्व शासकोय/ निमशासकोय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण. 


सदर मनाई आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी ००-०० वाजे पासुन दिनांक ०६ जानेवारी २०२१ रोजी चे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


msc K wwe 


वबिजयकांत सागर, 
बसई-वबिरार, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्या.), 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. मि.भा.व.वि. पोलीस आयुक्तालय. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३९, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ ७ 
'पोलीस आयुक्तालय, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
मनाई आदेश 


क्रमांक विशा-कोरोना/मनाई आदेश/८३६/ २०२०.-- ज्याअथी, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला आजार हा 
साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केलेला आहे. तसेच कोरोना विषाणुंचा प्रसार भारतात, महाराष्ट्रात ब मिरा-भाईंदर, बसई-विरार शहरात 
गतीने पसरत असल्याचे दिसून येत आहे तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीपासून लागू करण्यात आला असून त्यातील खंड २, ३ ब ४ मधील तरतुदीनुसार 
अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे. 


त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नोटीफिकेशन क्रमांक डीएमयु/२०२०/सीआर ९२/ आपत्तीव्यवस्थापन -१, दिनांक २१ डिसेंबर २०२० अन्वये 
दिनाक ५ जानेवारी २०२१ पर्यंत नाईट कर्फ्यू लागू केलेला आहे. त्याअनुषंगाने तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 
सन १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) प्रमाणे जनतेस खालील व्यक्‍ती, आस्थापना यांना उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असलेबाबत माझी खात्री 
झालेली आहे. 


त्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उपआयुक्त (मुख्यालय), मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आयुक्‍तालय मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शासनाच्या क्र.पीआरओ-०९२०/प्रक्र २९७/विशा-२- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चा २) च्या कलम २१ नुसार प्राप्त विशेष 
प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वये आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० ते दिनांक 
५ जानेवारी २०२१ रोजी पर्यंत दररोज रात्रौ २३-०० बा. ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०६-०० बा. दरम्यान मनाई आदेश/ संचारबंदीचे आदेश लागू करीत 
आहे. 

मिरा-भाइंदर-वबसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचे मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ब बसई-विरार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात 
रोजी २३-०० बा. पासून ते सकाळी ०६-०० वा. पावेतो संचारबंदी लागू राहील. 


संचारबंदी कालावधीत खालील बाबी चालू राहणार नाहीत. 


सर्व प्रकारच्या आस्थापना तसेच सार्वजनिक ठिकाणी विनाकारण फिरणे, विरंगुळ्यासाठी फिरणे, सायकल, मोटारसायकल, मोटारवाहनातील 
विनाकारण फेर फटका मारणे, अनावश्यक वब विनाकारण होणारी वाहतूक. 


इमारतीच्या किंबा सोसायटीच्या आवारात किंबा गच्ची येथे साजरे होणारे खाजगी समारंभ, सांस्कृतीक कार्यक्रम, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, क्रिडा 
स्पर्धा, हॉटेल आस्थापना, पब्ज, क्लब, रिसॉर्ट इत्यादी. 


संचारबंदी कालावधीत खालील बाबी चालू राहतील. 


सदर आदेशामुळे यापुर्वी शासनाने ज्या आस्थापना सुरू ठेवण्याबाबत परबानगी दिलेली आहे त्या वैद्यकीय सेबा पुरविणाऱ्या आस्थापना, 
अत्यावश्यक सेवा बजावणारे, अत्यावश्यक किंबा तातडीची वैद्यकीय गरज तसेच अत्याबश्यक सेवा, उदा. भाजीपाला व दुध यांची वाहतूक व 
पुरवठा इत्यादी. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्‍ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 


उपरोक्‍त ठिकाणे/कार्यक्रम येथील संबंधित ट्रस्टी ब आस्थापना व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्‍य 
नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला 
आहे. याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे, पोलीस स्टेशन, सहा.पोलीस आयुक्‍त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्‍त कार्यालये यांचे नोटीस 
बोर्डावर नागरिंकाचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेला आहे. 


विजयकांत सागर, 
पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्या.), 
मि.भा.,ब.बि. पोलीस आयुक्तालय. 


é महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ डिसेंबर २०२०. 


अधिसूचना 


क्रमांक टिपीएस-१२१८/२४८७/प्र.क्र.८०/२०/नवि-१२.-- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “उक्त 
विकास योजना” असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम” असा 
करण्यात आला आहे) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-१२९७/१३१९/ प्र.क्र.१४८/९७/ 
नवि-१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, 
ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१(१) मधील तरतूदीनुसार शासन, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस १२०१/२७४/प्र.क्र.२८/२००९/नवि-१२, दिनांक 
३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दि. १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ५ च्या विकास योजनेनुसार मौ. कोलशेत येथील स.नं.१०८ पै., १०९ पै., ११० पे., क्षेत्र 
४६००.०० चो.मी. ही जमिन आ.क्र.१-बस स्टेशन याकरीता आरक्षित आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त जमिनन असा करण्यात आला आहे.) ; 


आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त महानगरपालिका” असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(९) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करुन उक्त जमीनीपैकी उक्त महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलेल्या सुमारे १८५७.५२ 
चौ.मी. क्षेत्राची जमिन आ.क्र.१-बस स्टेशन या आरक्षणातून वगळून म्युनिसिपल परपज याकरिता आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ३ मे 
२०१८ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. (यापुढे ज्याचा उल्लेख “प्रस्तावित फेरबदल” असा करण्यात आला आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर ब संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट-कलम (२) अन्वये ब त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे :-- 
नोंद 
“विकास योजना भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार ठाणे शहराच्या सेक्टर क्र. ५ च्या मंजूर विकास योजनेमधील आ.क्र.१-बस स्टेशन या 


आरक्षणामधील सुमारे १८५७.५२ चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र.१-बस स्टेशन या आरक्षणामधून वगळून आ.क्र.१अ अन्वये म्युनिसिपल परपज याकरीता 
आरक्षित करण्यात येत आहे.” 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 
१) आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
२) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नबी मंबई. 
३) सहाय्यक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, जि. ठाणे. 
¥. GR ART st AERTS WAATAT www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


अशोक का. खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३९, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पोष १०-१६, शके १९४२ ९ 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Ath Floor, Main Building Mantralaya, Mumbai 400 032. 
Dated the 1st December 2020. 


NOTIFICATION 


No. TPS/1218/2487/C.R.80/20/UD-12.— Whereas, the Revised Development Plan of the city 
of Thane (hereinafter referred to as “the said Development Plan”) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department, under section 31(Z) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “the said Act”) vide Notification 
No. TPS-1297/1319/CR-148/97/UD-12, dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “the 
said Notification”) and has come into force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31(1) of the said Act, vide Notification No. TPS-1201/274/CR-28/2009/ 
UD-12, dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2008; 


And whereas, in Sector-5 of the said Development Plan, an area admeasuring 4600.00 sq.mt. 
of land bearing S. No. 108(pt.), 109(pt.), 110(pt.) of village Kolshet is reserved for Site No.1-Bus 
Station (hereinafter referred to as “the said land”); 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “the said Municipal 
Corporation”), after following the legal procedure under sub-section (1) of section 37 of the said 
Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an 
area admeasuring 1857.52 sq.mt, out of the said land from the reservation of Site No. 1-Bus Station 
and to reserve the same for Municipal Purpose, to the Government for sanction, vide letter dated 
3rd May 2018 (hereinafter referred to as “the Proposed Modification”); 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification and for that purpose in the Schedule of modifications appended with 
the said Notification, after the last entry, the following new entry shall be inserted viz.:— 


ENTRY 
“An area admeasuring 1857.52 sq.mt. from Site No.1-Bus Station shown in sector-5 of the 


said Development Plan of Thane City is deleted and land so deleted is reserved for Municipal 
Purpose as Site No. 1A, as shown on the part plan of the said Development Plan.” 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification. 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month:— 


i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation, Thane. 


ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan division, Konkan Bhavan, Navi 
Mumbai. 


iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch, Thane. 


4. This Notification is also published on the Government website at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ASHOK K. KHANDEKAR, 
Section Officer. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१, २०२०-जानेवारी ६,२०२१/पौष १०-१६, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र./४३०/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की, मॅगनस ओमकारा गजानना को-ऑप. होसिंग सोसायटी 
लि., सवे नं. ८२८, हिस्सा नं. ३, प्लॉट नं. १९ ते १४, माहीम, 
ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/ 
एच.एस.जी/(टी.सी.)/११०१/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ 
डिसेंबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना /रा.प.प्र./४३१/२०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की, मॅगनस विनायका को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि. 
सर्वे नं. ८२८, हिस्सा नं. ३(ए), प्लॉट नं. ३३,३४, माहीम, ता. जि. 
पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/ 
(टी.सी.)/११०२/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ डिसेंबर २०२०, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
अधिनियम क्र. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे 
वब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२०. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी-विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई/उपनि/टी-वि/ अधिसूचना/१३८६/२०२०.-- याद्वारे 
प्रमाणित करतात की, मरुधर को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., प्लॉट 
नं. ५९६/बी, सी.टी.एस. नं. ९४०, सर्व्हे नं. १००० (पार्ट), एन. एस. 
रोड, मुलुंड (पश्‍चिम), मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम/ 
डब्ल्यूटी/एचएसजी/टीसी/१०९४२/सन २०२० रोजी नोंदविण्यात आलेली 
आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वगीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. अशोक कुंभार, 


मुलुंड, उप निबंधक, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, टी-विभाग, 
मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग मुंबई, यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम-२/डब्ल्यु एम/एचएसजी (टीसी)/१३५९/११२२७/ 
२०२०-२१/सन २०२०.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एम विभाग 
मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, दि शक्ती रिजेन्सी को- 
ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., प्लॉट नं. १९, पोस्टल कॉलनी, सिटीएस 
नं. ४९५, ४९५/१, चेंबूर व्हिलेज, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वगीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. ज्ञानेश्वर डोंगरे, 
मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, एम विभाग, 
मुंबई. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI! SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


